जिल्हा तांत्रिक सेवा (शिक्षण) गट-क या 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना उपशिक्षणाधिकारी व 
तत्सम, गट-ब, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, 
(प्रशासन शाखा) या पदावरील खुल्या 
प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात 
पदोन्नती- निवडसूची २०१७-१८ 


महाराष्ट्र हासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : निसूची-३६१८/प्र.क्र.२५/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन आदेशा - 


जिल्हा तांत्रिक सेवा, गट-क (शिक्षण) या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सेवाजेष्ठतेनुसार 
उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) या पदावरील खुल्या 
प्रवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) (सहाव्या वेतन 
आयोगाप्रमाणे वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००-ग्रेड पे रु.४८००) या पदावर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 
तसेच सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक ७ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या रिक्‍त पदावर 


पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


१ | ait. अशोक बाबुराव ३६१४ ।खुला खुला गटशिक्षणाधिकारी, पं.स 

२ श्री. सुदाम रूपला ३८०१ब | वि.जा.अ. |खुला उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
: 

३ श्री. विद्याधर वामनराव | ३९२४ | Yor खुला विग उपशिक्षणाधिकारी 
गवत bad al ल lo 


४ | atl. पूनम प्रेम म्हस्के ३९२६ |खुला नागपूर उपशिक्षणाधिकारी 

ची Saar 
श्री. चंडिदास माधवराव | ३९२९ |खुला खुला औरंगाबाद ।गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

सण | ||. िवदजि गवे 
श्री.दिलीप लक्ष्मणराव ३९४२ | Bol खुला गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

वार ica 

७ श्रीमती हाफोकाबानु ३९७३ | Bol खुला औरंगाबाद ।गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 

ee ee 


शासन Sear क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.२५/प्रशा-२ 


अधिकाऱ्यांचे नांव | ज्येष्ठता | मूळ प्रवर्ग | प्रवर्गातून | महसुली | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्रमांक पदोन्नती 


ae ee ee ee ee 
८ | श्री.विठ्ठीबा देवराम ३९७८ |भ.ज.ड ।खुला गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
जायभाये oe le ad जालना, जि. जालना 
श्री. विश्वनाथ हरी जोग | ४००९ |खुला = | got नागपूर सहायक सचिव, 
ill all यी म.रा.मा.व उ.मा.शि.मं. नागपूर 
० श्रीमती साधना कुलभूषण| ४०१६ | gar =| Gor कार्यक्रम अधिकारी, 
श्री. अविनाडह किसनराव | ४०२८ | खुला | | Bod कार्यक्रम अधिकारी, 
श्री. Galle अहमद ३० ।इ.मा.व. खुला औरंगाबाद |गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
श्री. मोहन देविदास ४०४७ |इ.मा.व. | Yor नागपूर उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
श्री. प्रकार वसंत ढवंगळे| ४०४८ | इ.मा.व. | Gor नागपूर उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) 
गीन साबीर ०६२ |खुला = | orl अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी 
(माध्यमिक), 
जि. प. यवतमाळ 
श्री. बबनराव केदेराव ४०६३ खुला अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
श्री. मोहमद अब्दुल ४०८१ खुला औरंगाबाद ।गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
८ श्री.वेकटाचारी रामाचारी | ४०८१अ| खुला | Boor गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
०८३क | अ.जा. ।खुला नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
२० श्री. विलास चंद्रकांत ४०८५ [खुला = | Bos गटशिक्षणाधिकारी, 
नवी 
२१ श्री. बाबुराव बळीराम । ४०८५ब | SALA. | Wor नागपूर उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
वला ee _|जि 
२२ श्री. दिलीप खुशाल ४०८५क | इ.मा.व. ।खुला अमरावती ।उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
ba आमी नने all ळे = 
२३ | श्री. प्रकाश नथ्थूजी ४०८६ |इ.मा.व. ।खुला नागपूर उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), 
oe Oe ळी 
२४ श्री. प्रकाश तुळशिराम | ४१०६ब | इ.मा.व. | Wor अमरावती । उपशिक्षणाधिकारी 
वि a. 


पृष्ठ 8 पैकी २ 


> 


-2 


का aE: 


-O 
es 


2 


शासन आदेश क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.२५/प्रशा-२ 

ay] अधिकाऱ्यांचे नांव । ज्येष्ठता | मूळ प्रवर्ग | प्रवर्गातून पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
क्र. 
100. eee ee 
षु Ly 


२ ढे ४१४४ |इ.मा.व. खुला अमरावती ।गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
पाटील बुलढाणा, जि. बुलढाणा 


२६ श्री. विकास मोतीराम । ४१४६ |इ.मा.व. | Gor अमरावती ।गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. 
बगाडे अकोला, जि. अकोला 


२७ श्री. अर्जुन राजाराम ४१५५ |[अ.ज. | os औरंगाबाद ।उपशिक्षणाधिकारी(माध्यमिक, 
मलदोरे जि. प. हिंगोली 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 


अंतिम निकालाच्या अधीन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णयानुसार उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीने देण्यात आलेली पदस्थापना ही, 
सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दिनांक २८.०४.२०१५ व त्यानंतर त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात 


आलेल्या सुधारणेनुसार महसूल विभाग संवर्ग वाटप नियमांच्या तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. 


पदोन्नती घेतलेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांना वाटप करण्यात आलेल्या महसुली विभागात किमान सहा वर्षे 
सेवा करणे बंधनकारक आहे . 


४. संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रूजू होण्याकरिता तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची 


कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून 
३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे. रूजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी 


शासनास कळवावा. जे अधिकारी सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 


दिवसाच्या कालावधीमध्ये रूजू होणार नाहीत, त्यांनी पदोन्नतीस नकार दिला आहे, असे गृहीत 
धरण्यात येईल व त्यांना सेवांतर्गत प्रगती योजनेंतर्गत लाभ दिले असल्यास ते काढून घेण्यासंदर्भात 
वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन आदेश / निर्णयानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १२.०९.२०१६ मधील तरतुदीनुसार पुढील दोन 
वर्षी होणाऱ्या निवडसूचीमध्ये अशा अधिकाऱ्यांचा विचार करता येणार नाही. 


५. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक १५ डिसेंबर, २०१७ व दिनांक ३० ऑगस्ट, 


२०१८ मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने पदोन्नती देण्यात आलेले वरील अधिकारी पदोन्नतीची पदावर 
रूजू होईपर्यंत त्यांच्या विरूध्द शिस्तभंगविषयक कार्यवाही सुरू झाल्यास अथवा फौजदारी खटला 


दाखल झाल्यास अथवा प्रलंबित असल्यास अथवा विभागीय पदोन्नतीच्या दिनांकास शिक्षेचा अंमल 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.२५/प्रशा-२ 


सुरू असल्यास, Sa अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी कार्यमुक्त करू नये. तसेच 
ज्या ठिकाणी पदोन्नती देण्यात आली आहे, त्या संबंधित कार्यालय प्रमुख अथवा नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी 
अशा अधिकाऱ्यांना रूजू करून घेऊ नये. आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी निवडसूचीतील सर्व अधिकाऱ्यांनी 
संगणक परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे, तसेच मत्ता व दायित्व सादर केले आहे याची खातरजमा करावी. 
त्याचप्रमाणे मागासवर्गीय अधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याबाबत शहानिशा करावी. 
सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही याची 
नोंद घ्यावी. 


६. हाशासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१९०९१६१७५११३७३२१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत . 


Digitally signed by Santosh Basaveshwar Mamadapure 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=School 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 
Santosh !N onGovementOfMahaashta ouschel 
Basaveshwar nn 
Mamadapure 


Education and Sports, pos! 


b1937a2e41983c35f6a38b6ad8, cn=Santosh Basaveshwar 


M 
Date: 2019.09.17 13:35:25 +05'30' 


(संतोष ममदापुरे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

३. सर्व संचालक 

४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

५. सर्व शिक्षणाधिकारी 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

७. सर्व संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 


१) मा. मंत्री (शा.शि.व क्री.) ara fears कार्य अधिकारी 
२) अपर मुख्य सचिव सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


